महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- पोप्रमा-०२१७/प्र.क्र.१८५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २७ मार्च २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील जरीमरी पोलीस 
वसाहतीत आर.बी.सी. तंत्रज्ञानावर आधारित “Sewage Treatment Plant” 
बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र. पोमसं/ २७-बी/ २८-बी/ सांडपाणी-प्रक्रिया-ठाणे-शहर/ २२८/ 
२०१३, दिनांक १०.०१.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे, 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवरील जरीमरी पोलीस वसाहतीत आर.बी.सी. 
तंत्रज्ञानावर आधारित, दोन लाख लिटर प्रति दिन क्षमतेचा “Sewage Treatment Plant” 
बसविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, यांनी सन 
२०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.१,४३,१५,२१३/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर 
केले आहेत. हे अंदाज अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, ठाणे यांनी प्रमाणित 
केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासले आहेत व ते 
रु.१,४७,१६,५७४/- असे सुधारित केळे आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती 
दिली आहे. 

४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील जरीमरी पोळीस 
वसाहतीत आर.बी.सी. तंत्रज्ञानावर आधारित “Sewage Treatment Plant” बसविण्यासाठी 
रु.१,४७,१६,५७४/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०२१७/प्र.क्र.१८५/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग- मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोळीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (००) (00) (09), जिल्हा पोलीस बल, (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, या खाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११७/इमा-२, 
दिनांक ०३.०३.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०३२७१८३४४७५५२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


° 
S W a Nn | | G (0 a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 0010116 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d 


Borse Ss mene 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 

१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

३) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर, ठाणे. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, ठाणे. 

५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२,नागपूर. 

८) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


